प्रादेशिक पर्यटन विकास योजना सन २०२२-२३ 
अंतर्गत जिल्हास्तरावरील नवीन कामांना 
प्रशासकीय मान्यता देऊन निधी उपलब्ध करुन 
देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 


पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग 


शासन निर्णय क्रमांक : टिडीसी २०२३/०३/प्र.क्र.५३/पर्यटन, 


दिनांक : ०९ मार्च, २०२३. 


मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 


संदर्भ :- १) पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, शासन निर्णय क्र. टिडीएस २०१०/०८/ 
प्र.क्र.४६३/ पर्यटन, दिनांक ०४.११.२०१०. 


शासन निर्णय : 


दिनांक ०४.०४.२०२२ 


२) वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०२२/प्र.क्र.४३/अर्थ-३, 


पर्यटनस्थळांच्या ठिकाणी पायाभूत सुविधा पुरविण्यासाठी प्रादेशिक पर्यटन योजनेंतर्गत 
सन २०२२-२३ मध्ये खालील तक्त्यामध्ये नमूद केलेल्या जिल्हास्तरावरील कामांसाठी रुपये 
२१६३०.५१ लक्ष एवढ्या रकमेस प्रशासकीय मान्यता देऊन सदर कामांसाठी स्तंभ क्रमांक ४ येथे 
नमूद केल्याप्रमाणे एकूण रुपये १०८१५.१९ लक्ष (अक्षरी एकशे आठ कोटी पंधरा लक्ष एकोणवीस 
हजार फक्‍त) एवढा निधी सन २०२२-२३ मध्ये संबंधित जिल्हाधिकारी यांना वितरीत करण्यास 
शासन याव्दारे मान्यता देत आहे. 


(रुपये लक्षात) 
अ.क्र कामे अंदाजित | वितरीत कार्यान्वयीन 
रक्‍कम रक्‍कम यंत्रणा 
Sees | 2 3 ie i ५ 
१) मुंबई  । मुंबई उपनगर येथील विकास 
उपनगर | oF 
शि लोटस तलाव, मनोरी रोड, 
बोरिवली (प.) येथे सौदर्यीकरण 
करणे ३०.०० १५.०० 
२ सजग तलाव, मनोरी रोड, की 
बोरिवली (प) येथे स 
कॉक्रीटीकरण करणे /। २००० १५.०० अभियंता, 
पायवाटा बनविणे सु 7. 
3 मुंडापाडा गोराई रोड, गोराई , ली गस भाग), मुंबई 
बोरिवली (प.) येथे शौचालयाची चोळी : नर 
पुनर्बाधणी करणे ह ही, eR fel 
मंडळ 
8 मुंडापाडा गोराई रोड, गोराई, 
बोरिवली (प) येथे 
कॉक्रीटीकरण करणे / ह तट 
पायवाटा बनविणे 


शासन निर्णय क्रमांकः टिडीसी २०२३/०३/प्र.क्र.५३/पर्यटन 


4 TRS चर्चसमोर, गोराई गांव, 
बोरिवली (प.) येथे बस स्टॉपचे 


नुतनीकरण करणे / बैठक क, धर 
व्यवस्था करणे 

& धर्मानगर विचारे कंपाऊंड नं.१, 
गोराई रोड, बोरिवली (प.) येथे ३०.०० १५.०० 
रस्ता बनविणे 


9 कुलवेम चर्चसमोर, मनोरी रोड, 
बोरिवली (प.) येथे पेव्हर ब्लॉक ३०.०० १५.०० 
बसविणे / पाथवे बनविणे 

८ रामकृष्ण निवास जवळ, मनोरी, 
मालाड (प.) येथे कॉक्रीटीकरण ३०.०० १५.०० 
करणे 

९ जिवन साफल्य चॅरिटेबल ट्रस्ट 
जवळ, मनोरी गांव, मालाड (प.) 
येथे कॉक्रीटीकरण करणे / 
पाथवे बनविणे 
शि ० at विला जवळ, मनोरी गांव, 
मालाड (प.) येथे कॉक्रीटीकरण ३०.०० १५.०० 
करणे 

| नित्य सहाय्यक माता 
चर्च,मनोरी कोळीवाडा ,मालाड 
(प.) येथे बैठक व्यवस्था करणे 
सौदर्यीकरण करणे 

१२ मनोरी कोळी वाडा गांव, 
मालाड (प.) येथे कॉक्रीटीकरण ३०.०० १५.०० 
करणे 

१३ कोळीवाडा गल्ली नं. १ व २, 
मनोरी, मालाड (प.) येथे 
कॉक्रीटीकरण / पायवाटा 
बनविणे 

१४ स्नेहसदन जवळ, मनोरी रोड, 
बोरिवली (प.) येथे पेव्हर ब्लॉक ३०.०० १५.०० 
बसविणे / पाथवे बनविणे 


३०.०० १५.०० 


३०.०० १५.०० 


३०.०० १५.०० 


एकूण ४२०.०० २१०.०० 


२) ठाणे । कल्याण येथीळ दुर्गाडी कार्यकारी 
किल्ल्याची डागडुजी करणे अभियंता, 
५००.०० २५०.०० | सार्वजनिक 
बांधकाम विभाग 
क्र.१, ठाणे 


पृष्ठ ३८ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः टिडीसी २०२३/०३/प्र.क्र.५३/पर्यटन 


३) रायगड 


म कोतवाल बु., ता. 
पोलादपूर, जि. रायगड येथील 
विकास कामे 


मौजे कोतवाल बु., ता. 
पोलादपूर, जि. रायगड या 
गावातील काळकाईमाता 
समाज मंदिर येथे पेव्हर 
ब्लॉकचे बांधकाम करणे, ता. 
पोलादपुर. 


१८.९४ 


९.४७ 


मौजे कोतवाल बु., ता. 
पोलादपूर, जि. रायगड या 
गावातील काळकाईमाता 
समाज मंदिर परिसरात 
कंपाऊंड Ded बांधकाम 
करणे, ता. पोलादपुर. 


९४.७१ 


४७.२५ 


मौजे कोतवाल बु., ता. 
पोलादपूर, जि. रायगड या 
गावातील काळकाईमाता 
समाज मंदिर येथे महिला व 
पुरुष प्रसाधन गृहाचे बांधकाम 
करणे, ता. पोलादपुर. 


२१.५६ 


१०.७८ 


मौजे कोतवाल बु., ता. 
पोलादपूर, जि. रायगड या 
गावातील काळकाईमाता 
समाज मंदिर येथे रिसेप्ठान 
हॉलचे बांधकाम करणे, ता. 
पोलादपुर 


98.03 


९.५१ 


मौजे कोतवाल बु., ता. 
पोलादपूर, जि. रायगड या 
गावातील काळकाईमाता 
समजा मंदिर येथे जाणाऱ्या 
रस्त्याचे बांधकाम करणे ता. 
पोलादपुर. 


३२.६२ 


१६.२१ 


मौजे कोतवाल बु., ता. 
पोलादपूर, जि. रायगड या 
गावातील काळकाईमाता 
समाज मंदिर येथे जाणाऱ्या 
रस्त्याला संरक्षक भिंतीचे 
बांधकाम करणे, ता. पोलादपुर 


१२८.४७ 


६४.२२ 


कार्यकारी 
अभियंता, 
सार्वजनिक 
बांधकाम विभाग, 
महाड 


पृष्ठ ३८ पैकी ३ 


art निर्णय क्रमांकः टिडीसी २०२३/०२३/प्र.क्र.५३/पर्यटन 


येथील विकास कामे. 


७ मौजे कोतवाल बु., ता. 
पोलादपूर, जि. रायगड या 
गावातील काळकाईमाता 7 
समाज मंदिर येथे जाणाऱ्या ae a 
रस्त्याला AR बांधकाम 
करणे, ता. पोलादपुर. 
एकुण ३६१.१५ १८०.५६ 
४) रत्नागिरी भाट्ये येथील समुद्रकिनाऱ्याचे कार्यकारी 
सुशोभिकरण व पायाभूत सुविधा अभियंता (उत्तर), 
निमार्ण करणे ४९९.५० २४९.७५ | सार्वजनिक 
बांधकाम विभाग, 
रत्नागिरी 
५) सिंधुदुर्ग ता. वेंगुर्ला, जिल्हा सिंधुदुर्ग 
येथील विकास कामे 
शि जि. सिंधुदुर्ग, ता. वेंगुर्ला, मौजे 
रेडी येथील देवी माऊली मंदिर कार्यकारी 
वहउदेशीय सभागृह २५०.०० १२५.०० कार्यकारी 
परिसरात बहुउदेशीय सभागृह ae 
See , 
व अन्नछत्र बांधणे = 
२ जि. सिधुदुर्ग, ता. वेंगुर्ला, मौजे आता गा 
रेडी येथील देवी माऊली मंदिर त ee 
— च २५०.०० १२५.०० सावंतवाडी 
परिसरात भक्‍त निवास बांधणे व 
परिसर सुशोभिकरण करणे 
एकूण ५००.०० २५०.०० 
६) सिधुदुर्ग | सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील विकास 
कामे 
शि आंबोली हिरण्यकेशी ग्रा.मा. 
cen ०/१ ते ३/५०० रस्ता रा कार्यकारी 
तयार करणे मगत 
A 
शेव Reads yal 982.32 सार्वजनिक 
२ सिंधुदुर्ग जिल वेंगुर्ला ney eae 
तालुक्‍्यतील मौजे श्रीरामवाडी सावंतवाडी * 
व निवंती गावामधील खाडीवर ee sala) 
झुलत्या पुलाचे बांधकाम करणे 
एकूण 386.84 १९८.२३२ 
७) नाशिक । नाशिक ठाहर, ता. नाशिक 


पृष्ठ ३८ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः टिडीसी २०२३/०३/प्र.क्र.५३/पर्यटन 


शि भद्रकाळी मंदिर परिसर 
विकसित व सुशोभिकरण ६१.०० ३०.५० 
करणे. 
२ संत गोरोबा काका मंदिर री 
oper घ॒ सुशोसिकरप कार्यकारी 
विकसित व सुशोभिकरण ११०.०० ५५.०० अनिता 
करणे. ‘ 
ean taal सार्वजनिक 
३ रविवार कारंजा चांदी गणपती तयात तग 
मदिर विकसित व सुशोभिकरण बांधकाम विभाग, 
मंदिर विकसित व सुशोभिकरण १११.०० ५५.५० व 
कशी नाशिक 
ल 
४ संत सावतामाळी मंदिर 
विकसित व सुशोभिकरण | 292.00] १०९.०० 
करणे. 
एकूण ५००.०० २५०.०० 
८) नाशिक | बालाजी मंदिर, गंगापुर रोड कार्यकारी 
येथे भाविक आणि पर्यटक यांना अभियंता, 
मुलभुत सोयी - सुविधा उपलब्ध |  ५००.०० | २५०.०० | सार्वजनिक 
करुन देणे ता. नाशिक बाधकाम विभाग, 
नाशिक 
९) नाशिक ।रामसृष्टी उद्यान तपोवन कार्यकारी 
पंचवटी येथे भव्य श्रीराम शिल्प अभियंता, 
उभारणे व संगीत कारंजा व ५००.०० २५०.०० सार्वजनिक 
आधुनिक (फसाड) विद्युतिकरण बांधकाम विभाग, 
करणे, ता. नाशिक नाशिक 
go) नाशिक | मौजे गाळणे गावातीळ गाळणे कार्यकारी 
ऐतिहासिक किल्ला येथील श्री अभियंता, 
गुरु गोरक्षनाथ मंदिर परिसरात ५००.०० २५०.०० | सार्वजनिक 
विविध विकास कामे करणे, ता. बांधकाम विभाग, 
मालेगाव मालेगांव 
११) नाशिक | श्री क्षेत्र आशापुरी माता 
देवस्थान, नरकोळ, ता. 
बागलाण, जि. नाशिक येथील 
विकास कामे 
शि श्री क्षेत्र आज्ञापुरी माता कार्यकारी 
देवस्थान, नरकोळ परिसरात अभियंता, जि.प. 
सुझोभिकरण व अनुषंगिक कामे 20 ee (बांधकाम)विभाग, 
करणे सटाणा 


पृष्ठ ३८ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः टिडीसी २०२३/०३/प्र.क्र.५३/पर्यटन 


श्री क्षेत्र आज्ञापुरी माता 
देवस्थान,  नरकोळ येथे 
कंपाऊंड वॉल व संरक्षक भिंत 
बांधणे 


५५.६५ 


२७.८२ 


श्री क्षेत्र आज्ञापुरी माता 
देवस्थान, नरकोळ येथे कमान 
बांधकाम करणे 


१५.०० 


७.५ 


श्री क्षेत्र आज्ञापुरी माता 
देवस्थान, नरकोळ येथे घाट 
बांधकाम करणे 


९९.३५ 


४९.६७ 


श्री क्षेत्र आज्ञापुरी माता 
देवस्थान,  नरकोळ येथे 
नरकोळ परिसरात सभामंडप 
बांधणे 


९९.९९ 


४९.९९ 


श्री क्षेत्र आज्ञापुरी माता 
देवस्थान,  नरकोळ येथे 
नरकोळ परिसरात सुलभ 
शौचालय बांधणे 


३०.०० 


१५.०० 


श्री क्षेत्र आज्ञापुरी माता 
देवस्थान,  नरकोळ येथे 
नरकोळ परिसरात भक्तनिवास 
बांधणे 


९९.९९ 


४९.९९ 


एकुण 


४९९.९७ 


२४९.९६ 


१२) नाशिक 


मालेगांव तालुक्यातील वनपट 
येथील फुलाबाई देवी मंदिर 
परिसरात संरक्षण भिंत, पोच 
मार्ग करणे, पेव्हर ब्लॉक 
बसविणे, जमीन सपाटीकरण 
करणे, सार्वजनिक शौचालय 
बांधणे पिण्याच्या पाण्याची 
टाकी, कंपाऊंड वॉल व इतर 
अनुषंगिक कामे करणे 


200,00 


900,00 


oy सर्व्हे नं. 30 येथील 
राधाकृष्ण मंदिर परिसरातील 
मोकळया जागेत जॉगींग ट्रॅक, 
पेव्हह ब्लॉक बसविणे व 
शौचालय बांधकामासह इतर 
विकास कामे करणे 


80,00 


४५.०० 


कार्यकारी 
अभियंता, 
सार्वजनिक 
बांधकाम विभाग, 
मालेगांव 


पृष्ठ ३८ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः टिडीसी २०२३/०३/प्र.क्र.५३/पर्यटन 


३ कालिकामाता मंदिर 
परिसरातील कंम्पाऊंड वॉल, 
पेव्हर ब्लॉक बसविणे व ६०.०० ३०.०० 
टॉयलेट ब्लॉक बांधकामासह 
इतर अनुषंगिक कामे करणे 
४ सर्व्हे नं.१५ येथीळ महादेव 
मंदिर परिसरातील कंम्पाऊंड 
हि री ५०.०० २५.०० 
वॉल, पेव्हर ब्लॉक बसविणेसह 
इतर अनुषंगिक कामे करणे 
५ नागेश्वर मंदिर परिसरात पुरुष 
व महिला स्वच्छतागृह बांधकाम 
करणे, पेव्हर ब्लॉक बसविणे व गक, हिर 
कॉक्रीट रस्ता इ कामे करणे 
एकूण ५००.०० २५०.०० 
१३) नाशिक | मौजे गिरणानगर, ता. नांदगाव कार्यकारी 
येथील शिवसृष्टी क्षेत्र विकसीत अभियंता बांधकाम 
व सुशोभिकरण करणे ३००.०० १५०.०० (इवद) विभाग 
क्र.१, जिल्हा 
परिषद, नाशिक 
१४) नंदुरबार | ता. तळोदा व ता. शहादा, जि. 
नंदूरबार येथील विकास कामे 
शि मौजे मोरवड (रंजणपुर) येथे कार्यकारी 
सभामंडप बांधकाम करणे. ता. अभियंता, 
तळोदा, जि. नंदुरबार. ४३१.५२ २१५.७६ | सार्वजनिक 
बांधकाम विभाग, 
नंदुरबार 
२ कोचरा माता मंदिराच्या कार्यकारी 
परिसरात शौचालयाचे बांधकाम अभियंता, 
करणे, ता. इशाहादा, जि. ६८.४८ ३४.२४ सार्वजनिक 
नंदुरबार. बांधकाम विभाग, 
शहादा 
एकूण ५००.०० २५०.०० 
१५) जळगाव | धरणगाव ठउाहर येथील तो 
पुरातनकालिन बालाजी मंदिर कार्यकारी 
तराततकॉ नित मम नतीन अभियंता. 
परिसरात बहूउद्देशिय हॉल poe ce 
(पहिला मजला) व्यवस्था व myers डी बां eee 
ति. आतया लोड धकाम विभाग, 
अंतर्गत मंदिराच्या जोड ieee 
रस्त्यांचे कॉक्रीटीकरण करणे. as 


पृष्ठ ३८ पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः टिडीसी २०२३/०३/प्र.क्र.५३/पर्यटन 


१६) जळगाव | काळभैरव मंदिर परिसरात 
wad निवास बांधकाम करणे, 
ता. चोपडा, जि. जळगाव 
कार्यकारी 
Ley Sabhamandap ४३.५६ आणिता 
२ Add GST charges १२% ५.२२ : 
_ 2 सार्वजनिक 
3 Labours Insurance 0.4% ०.२१ वाका aT 
वि 
8 Add Royalty and QC २४.९८ क्र.२. जळगाव 
.२, जळगाव 
Charges ०.५६ 
षु Add Contengeincies ०.४२ 
एकूण ४९.९७ २४.९८ 
१७) मौजे म्हाळादेवी श्री खंडोबा 
अहमदनगर | देवस्थान ता अकोले येथील 
विकास कामे जि अहमदनगर 
Building proper 6४.५४ 
२ Fuel gas pipeline, Bio 
disaster, Rain roof water 
harvesting, solar, roof top, 
१५.०० 
Ramp for handicap, 
Furniture Etc. 
3 Water Supply & sanitar 
co र 2.22 
works 
8 Electrification - Internal २.२२ 
—— कार्यकारी 
षु Electrification - External २.६७ शिवता 
६ Fire fighting A t 2.22 : 
ire fighting Arrangmen : 
: 7 न व | g ae 924.63 सार्वजनिक 
iscellneous Itmes - Roa . 
| : ee oes बांधकाम विभाग, 
or , Landscapin 
re ) hays १४४.१३ अमळनेर 
& Gardening, Retaining 
wall, solar street Lights 
८ Optional items ESR, Pevor 
block, Gabain Wall (90.84 
र Provisions Architectural, 
GST, Contingencies 
Labour insurance, ८७.८६ 
computerisation, price 
escalation charges 
एकूण ३७१.२७ 924.63 


पृष्ठ ३८ पैकी ८ 


शासन निर्णय क्रमांकः टिडीसी २०२३/०३/प्र.क्र.५३/पर्यटन 


१८) मौजे alee, ता. अकोले, जि. कार्यकारी 
अहमदनगर | अहमदनगर येथील हुतात्मा अभियंता, 
स्मारकाचा पर्यटनस्थळ म्हणून ९९.९९ ४९.९९ सार्वजनिक 
विकास करणे बांधकाम विभाग, 
संगमनेर 
१९) सांगळी | सांगळी जिल्हयातील मिरज कार्यकारी 
तालुक्यातील आरग येथील श्री अभियंता, 
यल्लमा मंदिर परीसराचा ५००.०० २५०.०० सार्वजनिक 
विकास करणे. बांधकाम विभाग, 
मिरज 
२०) सांगली | भैरवनाथ मंदिर, मु.पो. बिळूर, कार्यकारी 
ता. जत येथे भक्‍त निवास अभियंता, 
बांधणे ७०.२६ ३५.१३ सार्वजनिक 
बांधकाम विभाग, 
मिरज 
२१) कोल्हापूर | कोल्हापूर जिल्ह्यातील विकास 
कामे 
शि मौजे कुंभोज, ता. हातकणंगले 
येथील श्री क्षेत्र बाहुबळी येथील aoe आ 
ती १२४.९९ ६२.४९ | 
अभियंता, 
२ मौजे पट्टणकोडोली, ता. बापा नाग, 
न आर जिल्हा परिषद, 
हातकणंगले येथील श्री विठ्ठल कोल्हा]र 
बिरदेव मंदिर विकास कामे, en a र 
जि. कोल्हापूर 
एकूण २७४.९८ १३७.४९ 
२२) कोल्हापूर | कागळ नगरपरिषद, कागल 
अंतर्गत विकास कामे 
द्वि पाझर तलाव येथे लेसर शो मुख्याधिकारी 
विकसित करणे २६५.०० १३२.५० र 
कागल 
२ सर्व्हे न. ५३४ व ५३२ पै जागेत 0.2. 
हिलिंग गार्डन विकसित करणे eres 12132 a 
एकूण ४९०.०० २४५.०० 
२३) सोलापूर | ता. माळशिरस, जि. सोलापूर 
येथील विकास कामे. 


पृष्ठ ३८ पैकी ९ 


शासन निर्णय क्रमांकः टिडीसी २०२३/०३/प्र.क्र.५३/पर्यटन 


शि मौजे कारुंडे, ता. माळशिरस 
येथे श्री नाथ मंदिर देवस्थान 
येथे भक्‍त निवास बांधकाम 
करणे 

२ मौजे कारुंडे, ता. माळशिरस 
येथे श्री नाथ मंदिर देवस्थान 
येथे कंपाऊंड वॉल बांधकाम 
करणे 

३ मौजे कारुंडे, ता. माळशिरस 
येथे श्री क्षेत्र नाथ मंदिर परिसर 
सुधारणा करणे (वाहन तळ 
बांधकाम करणे) 

४ मौजे मारकडवाडी, ता. 
माळशिरस येथे वऱ्या मारुती 
मंदिर येथे कंपाऊंड वॉल 
बांधकाम करणे 

4 मौजे मारकडवाडी, ता. 
माळशिरस येथे वऱ्या मारुती 
मंदिर येथे पाण्याची टाकी 
बांधकाम करणे 

६ मौजे मारकडवाडी, ता. २४९.९८ 
माळशिरस येथे वऱ्या मारुती 
मंदिर येथे शौचालय बांधकाम 
करणे 

७ मौजे मारकडवाडी, ता. 
माळशिरस येथे GIT मारुती ५०.०० 
मंदिर परिसर सुधारणा करणे 

८ मौजे मारकडवाडी, ता. 
माळशिरस येथे वश्या मारुती 
मंदिर येथे बुरुज यु सी आर 
परिसर बांधकाम करणे 

९ मौजे मारकडवाडी, ता. 
माळशिरस येथे वश्या मारुती 
मंदिर येथे पर्यटन हॉल 
(सभागृह) बांधकाम करणे 
|| मौजे भांब, ता. माळशिरस येथे 
श्री संभाजीबाबा देवस्थान ८५.०० 
बीटयुमन्स सुधारणा करणे 
| मौजे पिलीव, ता. माळशिरस 
महालक्ष्मी मंदिर येथे पव्हिंग ३०.०० 
ब्लॉक करणे 


२५.०० 


२४.९६ 


२५.०० 


४०.०० 


Go0,00 
कार्यकारी 
अभियंता, 

बांधकाम विभाग 

२०.०० क्र.२, जि.प., 

सोलापूर 


३०.०० 


६०.०० 


पृष्ठ ३८ पैकी १० 


शासन निर्णय क्रमांकः टिडीसी २०२३/०३/प्र.क्र.५३/पर्यटन 


१२ 


मौजे पिलीव, ता. माळशिरस 
महालक्ष्मी देवस्थान येथे उड्डाण 
पुल ते सातारा पंढरपुर रोड 
अंतर्गत रस्ता करणे 


900,00 


एकूण 


४९९.९६ 


२४९.९८ 


२४) सोलापूर 


ता. बार्शी, जि. सोलापूर येथील 
विकास कामे 


श्रीक्षेत्र नरसिहमंदिर, 
काळेगाव, ता. बार्शी येथे 
परिसर सुधारणा करणे 


४९.९९ 


श्री क्षेत्र सदांनद महाराज 
मंदिर, लाडोळे, ता. बार्शी येथे 
पोहच रस्ता व वाहनतळ करणे 


१०.०० 


श्री क्षेत्र दत्त मंदिर, जामगाव, 
पा. ता. बार्शी येथे पोहच रस्ता 
व पेव्हिग ब्लॉक किचन as 
करणे 


२०.०१ 


श्री क्षेत्र महाकाळेश्वर मंदिर, 
सासुरे, ता. बार्शी येथे सभामडंप 
बांधणे 


२१.०६ 


श्री क्षेत्र खंडोबा मंदिर, 
खडकलगाव, ता. बार्शी येथे 
सुधारणा करणे (पोहच रस्ता व 
पेव्हिंग ब्लॉक बसविणे) 


१९.९९ 


श्री क्षेत्र जगंदबा मंदिर, भांतबरे, 
ता. बार्शी येथे पोहच रस्ता व 
पेव्हिग ब्लॉक बसविणे 


२०.०० 


श्री क्षेत्र नागनाथ मंदिर घारी, 
ता. बार्शी येथे सुधारण 


२९.९९ 


श्री क्षेत्र बाळपिर देवस्थान, 
दडरशिंगे, ता. बार्शी येथे पोहच 
रस्ता व पेव्हिग ब्लॉक बसविणे 


२०.०० 


श्री क्षेत्र ऱ्यामनाथ मंदिर, 
कोरेगाव, ता. बार्शी येथे यात्री 
निवास बांधणे 


२०.२७ 


शि 


श्री कालभेरवनाथ मंदिर, 
पानगाव, ता. बार्शी येथे 
सभामंडप किचन ars शौचालय 
बांधणे 


२०.०० 


२४०.७१ 


कार्यकारी 
अभियंता, 
बांधकाम विभाग 
क्र.१, जि.प., 
सोलापूर 


पृष्ठ ३८ पैकी ११ 


शासन निर्णय क्रमांकः टिडीसी २०२३/०३/प्र.क्र.५३/पर्यटन 


णि 


श्री क्षेत्र बाळराजे देवस्थान, 
हळदुगे, ता. बार्शी येथे पोहच 
रस्ता व वाहनतळ करणे 


२०.०० 


१२ 


श्री क्षेत्र ज्योतिळलिंग मंदिर, 
साकत, ता. बार्शी येथे tea 
रस्ता व वाहनतळ करणे व 
सरंक्षण भिंत बांधणे 


२०.०० 


१३ 


श्री क्षेत्र येमाई मंदिर, कोरफळे, 
ता. बार्शी येथे पोहच रस्ता व 
वाहनतळ करणे व सरंक्षण भिंत 
बांधणे 


२०.०० 


१४ 


श्री क्षेत्र नर्मदेश्वर, मळेगाव, ता. 
बार्शी मंदिर येथे सभामंडप 
बांधणे पाहच रस्ता व पेव्हिंग 
ब्लॉक बसविणे 


२०.०० 


१५ 


श्री क्षेत्र रामेश्वर मंदिर, उपळे, 
दु. ता. बार्शी येथे यात्री निवास 
पाहच रस्ता व वाहनतळ करणे 
व सरंक्षण भिंत बांधणे 


२०.०० 


१६ 


श्री क्षेत्र सिध्दनाथ मंदिर, 
उपळे, ता. बार्शी येथे यात्री 
निवास पोहच रस्ता व वाहनतळ 
करणे व सरंक्षण भिंत बांधणे 


२०.०० 


१७ 


श्री क्षेत्र दत्त मंदिर पिपळगाव, 
ढाळे, ता. बार्शी येथे पोहच 
रस्ता व वाहनतळ करणे 


२०.०० 


१८ 


श्री क्षेत्र यमाई मंदिर, धानोरे, 
ता. बार्शी येथे यात्री निवास 
बांधणे 


२०.११ 


१९ 


श्री क्षेत्र रुपादेवी मंदिर, 
झरेगाव, ता. बार्शी येथे 
सभामंडप बांधणे व पोहच रस्ता 
व संरक्षण भित बांधणे 


२०.०० 


२० 


श्री क्षेत्र निलंकठेश्वर मंदिर, 
चिंचोली, ता. बार्शी येथे शोड 
बांधणे व दुरुस्ती करणे 


२०.०० 


२१ 


श्री क्षेत्र महादेव मंदिर, ठोळगाव 
आर,ता. बार्शी येथे पोहोच रस्ता 
व वाहनतळ करणे 


१०.०० 


पृष्ठ ३८ पैकी १२ 


शासन निर्णय क्रमांकः टिडीसी २०२३/०३/प्र.क्र.५३/पर्यटन 


२२ श्री क्षेत्र भैरवनाथ मंदिर, 
रातजण, ता. बार्शी येथे 
शौचालय बांधणे व वाहनतळ 
करणे 

२२ श्री क्षेत्र हजरत दर्गा सय्यद 
अल्लादीन दर्गा, काटेगाव, ता. 
बार्शी येथे सरंक्षण भिंत बांधणे 
व सुशोभिकरण करणे 

२४ श्री क्षेत्र सिध्दनाथ देवस्थान, 
गोरमाळे, ता.बार्शी येथे पोहच = 
रस्ता करणे 


१०,०० 


२०.०० 


एकुण |  ४८१.४२ | २४०.७१ 


२५) सोलापूर | ता. अक्कलकोट, जि. सोलापूर 
येथील विकास कामे 


| अक्कलकोट met येथे 
मल्लिकार्जुन मंदिर व परिसर २०१.०० 
सुशोभिकरण करणे. 
२ मौजे वागदरी येथे परमेश्वर 
मंदिर येथे सभामंडपाचे २५.०० 
बांधकाम करणे. 
३ मौजे सलगर येथे सोमेश्वर 
सांस्कृतिक भवन बांधणे व २५.०० 
सुशोभिकरण करणे. 
४ मौजे बळसंग येथे चौडेश्वरी 
मंदिर परिसर सुशोभिकरण २५.०० 
करणे. कार्यकारी 
५ मौजे कुंभारी येथे राम मंदिर व अभियंता, 
गेदिर सांगांगे q २४९.०६ aierara गी 
हनुमान मंदिर सभामंडप व २५.०० बांधकाम वि 
सुशोभिकरण करणे. क्र.१, जि.प., 
६ मौजे बोरामणी येथे राम मंदिर व सोलापूर 
हनुमान मंदिर सभामंडप व २५.०० 
सुशोभिकरण करणे 
७ मौजे संगोगी येथे देवीदास 
महाराज मठ येथे सिमेंट रस्ता 


२५.०० 
व सुशोभिकरण करणे. त 
८ मौजे हन्नूर येथे उद्यान तयार 
कशा ३७.१२ 
करणे 
९ मौजे मंगरुळ येथे शोख बाबा 
डर : १०.०० 
दर्गा सभामंडप बांधणे. 


पृष्ठ ३८ पैकी १३ 


शासन निर्णय क्रमांकः टिडीसी २०२३/०३/प्र.क्र.५३/पर्यटन 


a 


मौजे मंगरुळ येथे मारुती मंदिर 
सभामंडप बांधणे. 


१५.०० 


शि 


मौजे जेऊर येथे सदगुरु पांडूरंग 
महाराज मठ येथे सभामंडप 
बांधणे व सुशोभिकरण करणे. 


२५.०० 


१२ 


मौजे मेदगी येथे विरभद्रेश्वर 
सांस्कृतिक भवन बांधणे व 
सुशोभिकरण करणे. 


80,00 


१३ 


मौजे जेऊर येथे राजेबगस्त 
दर्गा समोर सभामंडप बांधणे 


१०.०० 


१४ 


मौजे बळसंग येथे सिध्देश्वर 
मंदिर समोर सभामंडप बांधणे 


१०.०० 


एकूण 


४९८.१२ 


२४९.०६ 


२६) बुलडाणा 


बुलडाणा जिल्ह्यातील विकास 
कामे 


वैष्णव गीता आश्रम येथे 
सभामंडप बांधकाम करणे, 
माळविहीर, ता. बुलडाणा. 


५०.०० 


२५.०० 


खौर, ता. चिखली येथे 
सभामंडप बांधकाम करणे. 


२५.०० 


१२.५० 


प्रल्हाद महाराज मंदिर सा. 
खेर्डा, ता. सिंदखेड राजा येथे 
पर्यटक निवास बांधकाम करणे. 


५०.०० 


२५.०० 


विवेकानंद नगर, ता. मेहकर 
येथे पार्कीग व्यवस्था करणे, 


२५.०० 


१२.५० 


URN ७ स्थळे ता. 
मेहकर येथे प्रत्येक ठिकाणी 
सभामंडप बांधकाम करणे व 
इतर आवर्यक कामे. 


१७५.०० 


८७.५० 


जगदंब संस्थान मोहना बु., ता. 
मेहकर येथे सभामंडप बांधकाम 
करणे. 


२५.०० 


१२.५० 


कानिफनाथ मंदिर काळेगाव, 
ता. खामगाव येथे सभामंडप 
बांधकाम करणे. 


२५.०० 


१२.५० 


नयमरम्य देवी मंदिर जनुना, 
ता. खामगाव येथे पोच मार्ग 
बांधकाम करणे. 


५०.०० 


२५.०० 


कार्यकारी 
अभियंता, 
सार्वजनिक 
बांधकाम विभाग, 
बुलडाणा 


पृष्ठ ३८ पैकी १४ 


शासन निर्णय क्रमांकः टिडीसी २०२३/०३/प्र.क्र.५३/पर्यटन 


९ एतिहासिक ठिकाण भोन, ता. 
संग्रामपुर येथे पोच मार्ग ५०.०० २५.०० 
बांधकाम करणे. 

शि शेळगाव बाजार अतिठाय 
पुरातन महादेव मंदिर, ता. व» वी 
मोताळा येथे पोच मार्ग बांधकाम Tee uae 
करणे. 

एकूण ५००.०० २५०.०० 
२७) यवतमाळ | st सिध्देश्वर संस्थान, ता.जि. कार्यकारी 
यवतमाळ येथील विकास कामे अभियंता, 
करणे. री कळ सार्वजनिक 
। न बांधकाम विभाग, 
यवतमाळ 
२८) ता. वणी, जि. यवतमाळ येथील 
यवतमाळ । विकास कामे 

शि सदेह जगन्नाथबाबा -ब* वर्ग 
तिर्थक्षेत्र भोदेवाडा, ता. वणी, 
जि. यवतमाळ येथे सभागृहाचे य पत 
बांधकाम करणे. 

२. जैताई माता देवस्थान, वणी, कार्यकारी 
ता. वणी, जि. यवतमाळ येथे १००.०० ५०.०० अभियंता, 
सभागृहाचे बांधकाम करणे. सार्वजनिक 

३. रंगनाथ स्वामी देवस्थान, वणी, बांधकाम विभाग, 
ता. वणी, जि. यवतमाळ येथे १००.०० ५०.०० पांढरकवडा 
सभागृहाचे बांधकाम करणे. 

षु. भवानी माता देवस्थान, 
गोडगांव, ता. वणी, जि. 
यवतमाळ येथे सभागृहाचे ene ववर? 
बांधकाम करणे. 

एकूण ५००.०० २५०.०० 
२९) श्री माता अनुसया संस्थान, कार्यकारी 
नागपूर | पारडसिंगा, ता. काटोल, जि. अभियंता, 
नागपूर येथील विकास कामे 4oo,00 | २५०.००| सार्वजनिक 
बांधकाम विभाग, 
नागपूर 


पृष्ठ ३८ पैकी १५ 


शासन निर्णय क्रमांकः टिडीसी २०२३/०३/प्र.क्र.५३/पर्यटन 


३०) वर्धा 


वर्धा जिल्ह्यातील विकास कामे 


| 


हनुमान 1, मौजा पिपरी 
(मेघे), ता. जि. वर्धा या ठीकाणी 
विद्युतीकरण व सौंदर्यीकरण 
करणे, ता. जि. वर्धा 


900,00 


५०.०० 


केजाजी महाराज देवस्थान 
मौजा घोराड परिसरात 
विद्युतीकरण व सौंदर्यीकरण 
करणे, ता. सेलू 


900,00 


५०.०० 


सिद्धीविनायक देवस्थान 
केळझर ता. सेलू परिसराचे 
विद्युतीकरण व सौंदर्यीकरण 
करणे, ता. सेलू 


१५०.०० 


७५.०० 


रोठा तलाव परिसरात 
विद्युतीकरण व सौंदर्यीकरण 
करणे, मौजा उमरी (Ae), 
ता.वर्धा. 


१५०.०० 


७५.०० 


कार्यकारी 
अभियंता, 
सार्वजनिक 
बांधकाम विभाग, 
वर्धा 


एकुण 


५००.०० 


२५०.०० 


३१ गोंदिया 


गोंदिया जिल्ह्यातील विकास 
कामे 


बोदलकसा मुख्य रस्त्याला 
प्रवेशव्दार बांधकाम करणे 


३०.०० 


१५.०० 


बोदलकसा मुख्य रस्त्याला 
दुभाजक (Divider) तयार करणे 


१५.०० 


७.५० 


बोदलकसा मुख्य रस्त्या पासुन 
ते रेस्टहाऊस कडे जाणारा 
रस्त्यावर पथदिवे लावणे 


G0,00 


५.०० 


बोदलकसा मुख्य रस्त्याचा 
प्रवेश व्दारावर Handscaping 
तयार करणे 


90,00 


५.०० 


बोदलकसा मुख्य रस्त्याचा 
प्रवेश व्दार परिसराला 
सौदरीकरण करणे 


90,00 


५.०० 


बोदलकसा मुख्य रस्त्यापासुन 
ते रेस्टहाऊस कडे जाणारा 
रस्त्याच्या बाजूला 
Pitching तयार करणे 


Stone 


940,00 


५.०० 


बोदलकसा रस्त्याचा बाजुला 
Landscaping तयार करणे 


१०,०० 


५.०० 


कार्यकारी 
अभियंता, जि.प. 
सा.बां.विभाग, 
गोंदिया 


पृष्ठ ३८ पैकी १६ 


शासन निर्णय क्रमांकः टिडीसी २०२३/०३/प्र.क्र.५३/पर्यटन 


पर्यटन स्थळ बोदलकसा येथे 
चौवरस्थाल्या सुशोभिकरण 
करणे 


90,00 


५.०० 


पर्यटन स्थळ बोदलकसा येथे 
वाहनतळाजवळ बालोद्यान 
तयार करणे 


१५.०० 


७.५० 


शि 


पर्यटन स्थळ बोदलकसा येथे 
बालोद्यान खेळणी साहित्य 
लावणे 


90,00 


५.०० 


शि 


पर्यटन स्थळ बोदलकसा येथे 
बालोद्याण्याळा सरंक्षण गेट 
तयार करणे 


90,00 


५.०० 


१२ 


पर्यटन स्थळ बोदलकसा येथे 
बालोद्याण्यात पिण्याच्या 
पाण्याची व्यवस्थाकरणे 


90,00 


५.०० 


१३ 


पर्यटन स्थळ बोदलकसा मध्ये 
बालोद्यान व वाहणतळ येथे 
सोलर लाईत लावणे 


90,00 


५.०० 


१४ 


पर्यटन स्थळ बोदलकसा येथे 
रेस्टहाऊस जवळ Open 
Auditorium तयार करणे 


90,00 


५.०० 


१५६ 


पर्यटन स्थळ बोदलकसा येथे 
रेस्टहाऊस जवळ Open 
Auditorium समोर टाईल 
लावणे 


90,00 


५.०० 


१६ 


पर्यटन स्थळ बोदलकसा येथे 
रेस्टहाऊस जवळ Open 
Auditorium परिसर 
सुशोभिकरण करणे 


90,00 


५.०० 


१७ 


पर्यटन स्थळ बोदलकसा येथे 
पानघाट जवळ Tensile Cover 
तयार करणे 


940,00 


५.०० 


Ae 


पर्यटनस्थळ बोदलकसा येथे 
Botanical TISAI ec तयार 
करणे. 


940,00 


५.०० 


१९ 


पर्यटनस्थळ बोदलकसा येथे 
Botanical गार्डनमध्ये पाचवर 
बसण्याची व्यवस्था करणे 


90,00 


५.०० 


२० 


पर्यटनस्थळ बोदलकसा येथे 
पाथवे ला रेलिंग लावणे 


90,00 


५.०० 


पृष्ठ ३८ पैकी १७ 


शासन निर्णय क्रमांकः टिडीसी २०२३/०३/प्र.क्र.५३/पर्यटन 


२१ 


पर्यटनस्थळ Vesna येथे 
Botanical गार्डनमध्ये 
Handscape तयार करणे 


940,00 


५.०० 


२२ 


पर्यटनस्थळ चोदलकसा येथे 
Hanging Track तयार करणे 


१०.०० 


५.०० 


२२ 


पर्यटनस्थळ बोदलकसा येथे 
Hanging Track तयार करणे 


90,00 


५.०० 


२४ 


पर्यटनस्थळ बोदळलकसा येथे 
Botanical गार्डनमध्ये VOY 
स्टिल पाया तयार करणे 


90,00 


५.०० 


२५ 


मुख्य रस्त्याचा प्रवेशव्दारावर 
Handscaping तयार करणे 


90,00 


५.०० 


२६ 


पर्यटनस्थळ चोरखमारा येथे 
चौवरस्थाल्या सुशोभिकरण 
करणे 


90,00 


५.०० 


२७ 


पर्यटन स्थळ चोरखमारा येथे 
संस्कृतिक भवन बांधकाम 
करणे 


Go0,00 


५.०० 


२८ 


पर्यटनस्थळ चोरखमारा येथे 
RO सह पिण्याच्या पाण्याची 
व्यवस्था करणे 


90,00 


५.०० 


२९ 


पर्यटनस्थळ चोरखमारा येथे 
सोलर लाईत लावणे 


90,00 


५.०० 


30 


पर्यटनस्थळ चोरखमारा येथे 
विश्रामगृह परिसराला 
सौदरीकरण करणे 


90,00 


५.०० 


२१ 


पर्यटनस्थळ चोरखमारा येथे 
विश्रामगृहाजवळ बसण्याची 
व्यवस्था करणे 


90,00 


५.०० 


३२ 


पर्यटनस्थळ चोरखमारा येथे 
विश्रामगृहाजवळ लाईटची 
व्यवस्था करणे 


90,00 


५.०० 


२३ 


पर्यटनस्थळ चोरखमारा येथे 
जलाशयाजवळ Landscapes 
तयार करणे 


90,00 


५.०० 


२४ 


पर्यटनस्थळ चोरखमारा येथे 
जलाशयाजवळ 
Handscaping तयार करणे 


90,00 


५.०० 


३५ 


पर्यटनस्थळ चोरखमारा येथे 
WORMS Oper 
Auditorium तयार करणे 


90,00 


५.०० 


पृष्ठ ३८ पैकी १८ 


शासन निर्णय क्रमांकः टिडीसी २०२३/०३/प्र.क्र.५३/पर्यटन 


३६ 


पर्यटनस्थळ चोरखमारा येथे 
येथे गार्डन मध्ये पथदिवे लावणे 


90,00 


५.०० 


३७ 


पर्यटनस्थळ चोरखमारा येथे 
गार्डन मध्ये सोलर हायमास्ट 
लाईत लावणे 


90,00 


५.०० 


२८ 


पर्यटनस्थळ चोरखमारा येथे 
गार्डन मध्ये हट तयार करणे 


G0,00 


५.०० 


२९ 


पर्यटनस्थळ चोरखमारा येथे 
गार्डन मध्ये पर्यटकांना 
बसण्याकरीता se तयार 
करणे 


90,00 


५.०० 


Yo 


पर्यटनस्थळ चोरखमारा येथे 
गार्डन तयार करणे 


90,00 


५.०० 


४१ 


पर्यटनस्थळ चोरखमारा येथे 
Water Fountain तयार करणे 


90,00 


५.०० 


82 


पर्यटनस्थळ चोरखमारा येथे 
View Point तयार करणे 


90,00 


५.०० 


33 


पर्यटन स्थळ बोदलकसा येथे 
मंदिराजवळ बसण्याची व्यवस्था 
करणे 


90,00 


५.०० 


OB 


पर्यटन स्थळ बोदलकसा येथे 
View Point च्या मागे 
Hardscaping तयार करणे 


90,00 


५.०० 


४५ 


पर्यटन स्थळ बोदलकसा येथे 
View Point ला 3S तयार 
करणे 


90,00 


५.०० 


४६ 


पर्यटन स्थळ बोदलकसा येथे 
View Point परिसर 
सुशोभिकरण करणे 


90,00 


५.०० 


og 


पर्यटन स्थळ बोदलकसा येथे 
विश्रामगृह जवळ पिण्याच्या 
पाण्याची व्यवस्था करणे 


940,00 


५.०० 


एकूण 


५००.०० 


२५०.०० 


३२) गोंदिया 


मौजा मॉ. मांडादेवी देवस्थान 
येथे भक्‍त निवास बांधकाम 
करणे ता. आमगांव, जि. 
गोंदिया. 


५००.०० 


२५०.०० 


कार्यकारी 
अभियंता, जि.प. 
(सा.बां.), गोंदिया 


पृष्ठ ३८ पैकी १९ 


शासन निर्णय क्रमांकः टिडीसी २०२३/०२३/प्र.क्र.५३/पर्यटन 


३३) 
औरंगाबाद 


औरंगाबाद जिल्ह्यातील विकास 
कामे 


शि 


मौजे शिंगी, ता. गंगापूर येथे 
गुरु आश्रम परिसरात भक्त 
निवास बांधकाम करणे 


२५.०० 


१२.५० 


मौजे देवगाव शनि, ता. वैजापुर 
येथे शनैश्वर महाराज मंदिर 
परिसरात सामाजिक सभागृह 
बांधकाम करणे व सुशोभिकरण 
करणे 


२५.०० 


१२.५० 


मौजे बगडी, ता. गंगापुर येथे 
मारोती मंदिर परिसरात 
सामाजिक सभागृह बांधकाम 
करणे व सुशोभिकरण करणे 


२५.०० 


१२.५० 


मौजे वडाळी, ता. गंगापुर 
येथील मारोती मंदिर परिसरात 
पेव्हर ब्लॉक व सुशोभिकरण 
करणे 


२५.०० 


१२.५० 


मौजे नेवरगाव, ता. गंगापुर येथे 
संकटेश्वर महादेव मंदिर 
परिसरात सामाजिक सभागृह 
बांधकाम करणे व सुशोभिकरण 
करणे 


२०.०० 


१०.०० 


मौजे बाजाठाणा, ता. वैजापुर 
येथे राजदरबार आश्रमामध्ये 
Ver ब्लॉक बसविणे व 
सुशोभिकरण करणे 


२०.०० 


१०.०० 


मौजे बाजाठाणा, ता. वैजापुर 
येथे राजदरबार आश्रमामध्ये 
पेव्हह ब्लॉक बसविणे व 
सुशोभिकरण करणे 


२०.०० 


६०.०० 


मौजे बोरसर, ता. वैजापुर येथे 
विठ्ठल रुख्मिणी मंदिर 
परिसरात भक्तनिवास व 
सामाजिक सभागृह बांधकाम 
करणे 


२०.०० 


१६०.,०० 


मौजे गाढे पिपळगाव, ता. 
वैजापुर येथे श्री गोटीरामबाबा 
मंदिर परिसरात सिमेंट 
कॉक्रीटी रस्ता करणे 


२५.०० 


१२.५० 


कार्यकारी 
अभियंता जिल्हा 
परिषद. (बांधकाम) 
विभाग, वैजापूर 


पृष्ठ ३८ पैकी २० 


शासन निर्णय क्रमांकः टिडीसी २०२३/०३/प्र.क्र.५३/पर्यटन 


षि 


मौजे चिंचडगाव, ता. वैजापुर 
येथील मोहटा देवी मंदिर 
परिसरात रस्ता सिमेंट 
कॉक्रीटीकरण व सुशोभिकरण 
करणे 


२०.०० 


१०.०० 


शि 


मौजे शिवूर, ता. वैजापुर येथे 
संत बहिणाबाई वारकरी शिक्षण 
संस्था परिसरात सामाजिक 
सभागृह बांधकाम व 
सुशोभीकरण करणे. 


२०.०० 


६०.०० 


१२ 


मौजे शिवूर, ता. वैजापुर येथे 
संत तुकाराम मंदिर परिसरात 
येथे सामाजिक सभागृह 
बांधकाम व सुशोभीकरण 
करणे 


80,00 


20,00 


१३ 


मौजे घायगाव, ता. वैजापुर येथे 
संत जनार्धन स्वामी आश्रम 
परिसरात सभामंडप बांधकाम 
करणे 


२०.०० 


१०.०० 


१४ 


मौजे घायगाव, ता. वैजापुर 
येथील मारोती मंदिर परिसरात 
सामाजिक सभागृह बांधकाम 
करणे व सुशोभीकरण करणे. 


२५.०० 


१२.५० 


१५ 


मौजे कापूस वाडगाव, ता. 
वैजापुर येथे अण्णपूर्णा माता 
मंदिर परिसरात सामाजिक 
सभागृह बांधकाम व 
सुशोभीकरण करणे. 


80,00 


20,00 


१६ 


मौजे पाराळा, ता. वैजापुर येथे 
महादेव मंदिर परिसरात 
सामाजिक सभागृह बांधकाम 
करणे व सुशोभिकरण करणे. 


२५.०० 


१२.५० 


१७ 


मौजे शिवराई, ता. वैजापुर येथे 
विरभद्र महाराज मंदिर परिसर 
विकसित व सुशोभिकरण करणे 


२०.०० 


१०.०० 


१८ 


मौजे शिवराई, ता. वैजापुर येथे 
गणपती मंदिर परिसरात 
सुझोभिकरण करणे संरक्षण 
भिंत बांधकाम करणे. 


३०.०० 


१५.०० 


पृष्ठ ३८ पैकी २१ 


शासन निर्णय क्रमांकः टिडीसी २०२३/०३/प्र.क्र.५३/पर्यटन 


१९ 


मौजे लोणी, खु. ता. वैजापुर 
येथील श्रीकृष्ण मंदिर परिसरात 
भक्त निवास बांधकाम करणे. 


२५.०० 


१२.५० 


२० 


मौजे डवाळा, ता. वैजापुर येथे 
संत नारायणगिरी महाराज 
आश्रमामध्ये सामाजिक सभागृह 
बांधकाम करणे व सुशोभिकरण 
करणे. 


३०.०० 


१५.०० 


एकूण 


५००.०० 


२५०.०० 


२४) 
औरंगाबाद 


औरंगाबाद पूर्व येथील कारगील 
मैदानाचे सुशोभिकरण करणे. 


— 


जांगिगट्रक 


कारगिल स्मारक 


खुले थियेटर 


फोटो गेलरी 


प्रशासन गुह 


सुरक्षा रक्षक चौकी 


शोभिवंत झाडे § उद्यान 
विकास 


पार्किंग सुविधा 


४९२३.११ 


२४६.५५ 


कार्यकारी 
अभियंता, 
सार्वजनिक 
बांधकाम विभाग, 
औरंगाबाद 


एकूण 


४९२३.११ 


२७६.५५ 


३५) 
औरंगाबाद 


औरंगाबाद जिल्ह्यातील विकास 
कामे 


4 


मौजे कालीमठ, ता. कन्नड येथे 
सार्वजनिक स्वच्छतागृह 
बांधकाम करणे 


१०.०० 


५.०० 


मौजे कालीमठ, ता. कन्नड येथे 
सार्वजनिक सभागृह बांधकाम 
करणे 


३०.०० 


१५.०० 


मौजे कालीमठ, ता. कन्नड येथे 
पेव्हरब्लॉकचे बांधकाम करणे 


२०.०० 


१०.०० 


मौजे कायगांव, ता. गंगापुर येथे 
घाट सुशोभिकरण करणे 


५०.०० 


२५.०० 


मौजे पाडळी, ता. खुलताबाद 
येथे भक्‍त निवास बांधकाम 
करणे 


५०.०० 


२५.०० 


मौजे खुलताबाद येथिल भद्रा 
मारोदी मंदिर परिसर 
सुशोभिकरण करणे 


900,00 


५०.०० 


कार्यकारी 
अभियंता, 
सार्वजनिक 
बांधकाम विभाग, 
औरंगाबाद 


पृष्ठ ३८ पैकी २२ 


शासन निर्णय क्रमांकः टिडीसी २०२३/०३/प्र.क्र.५३/पर्यटन 


७ मौजे शिऊर, ता. वैजापुर मंदिर 
परिसरात पेव्हरब्लॉकचे २०.०० १०.०० 
बसविणे 
८ मौजे शिऊर, ता. वैजापुर मंदिर 
सुशोभिकरण करणे तरी त 
8 मौजे मेहगांव भगवान बाबा गड, 
ता. कन्नड येथे सार्वजनिक १०.०० ५.०० 
स्वच्छतागृह बांधकाम करणे 
| मौजे मेहगांव भगवान बाबा गड, 
ता. कन्नड येथे सार्वजनिक ३०.०० १५.०० 
सभागृह बांधकाम करणे 
णि १ मौजे मेहगांव भगवान बाबा गड, 
ता. कन्नड परिसर सुशोभिकरण ३०.०० १५.०० 
करणे 
एकूण ३८०.०० 480.00 
३६) बीड [श्री COTO मंदिर, 
(१) राक्षसभुवन, ता. गेवराई, जि. 
बीड येथे सुधारणा करणे 
शिक लक अंतर्गत रस्ते बांधणे ५०.६० 
पेव्हर ब्लाक बसविणे १४.५५ 
जी एस टी १८ टक्के कार्यकारी 
१३.५४ या 
eon : 
४ विद्युतीकरण १०.०१ सार्वजनिक 
षु ४ टक्के आकस्मिक निधी ३.०१ बांधकाम विभाग, 
६ भाव वाढ १० टक्के ७.५३ बीड 
9 मंजूर विमा ०.५० टक्के ०.७६ 
एकूण १००,०० ५०.०० 
(२) श्री क्षेत्र चितेश्वर मंदिर, गेवराई, 
जि. बीड येथे सुधारणा करणे 
a अंतर्गत रस्ते ७.४४ 
२ पेव्हर ब्लॉक बसविणे ४९.२१ कार्यकारी 
३ संरक्षक भिंत बांधणे १३.५३ अभियंता, 
8 विद्युतीकरण 4.0 é सार्वजनिक 
५ जी. एस. टी. १८ टक्के १३.५५ १४ | बांधकाम विभाग, 
६ ४ टक्के आकस्मिक ३.०१ बीड 
७ भाव वाढ १० टक्के ७.५१ 
मंजूर विमा ०.५० टक्के ०.७५ 
sen 900,00 Oo? 


पृष्ठ ३८ पैकी २३ 


शासन निर्णय क्रमांकः टिडीसी २०२३/०३/प्र.क्र.५३/पर्यटन 


कामे. (माती व मुरुमामध्ये 
खोदकाम करणे, बीम कॉलम 
स्लॅब करणे, संडास बाथरुम 


(३) श्री क्षेत्र खंडोबा मंदिर (पालख्या 
डोंगर), मन्यारवाडी, ता. 
गेवराई, जि. बीड येथे सुधारणा 
करणे 
Sa अंतर्गत रस्ते १२६.३० कार्यकारी 
२ पेव्हर ब्लाक बसविणे १४.०६ अभियंता, 
तिद्युतीकरण सार्वजनिक 
३ विद्युतीकरण १०.०० बोधक तारी 
जी एस व बांधकाम विभाग, 
४ टी १८ टक्के २७.०८ १००.०० याह 
षु ४ टक्के आकरिमक निधी ६.०२ 
& भाव वाढ १० टक्के १५.०४ 
9 मंजूर विमा ०.५० टक्के १.५० 
एकूण 200,00 900,00 
(3) श्री क्षेत्र त्वरिता देवी मंदिर, 
तलवडा, ता. गेवराई, जि. बीड 
येथे सुधारणा करणे 
बि लं अंतर्गत रस्ते बांधणे ४१.५५ कार्यकारी 
२ पेव्हर ब्लॉक बसविणे २३.६० अभियंता, 
३ विद्युतीकरण १०.०१ सार्वजनिक 
४ जी एसटी १८ टक्के १३.५४ ५०.०० | बांधकाम विभाग, 
षु ४ टक्के आकस्मिक निधी ३.०१ बीड 
न भाव वाढ १० टक्के ७.५३ 
9 मंजूर विमा ०.५० टक्के ०.७६ 
एकूण 900,00 ५०.०० 
३७ बीड | बीड जिल्ह्यातील विकास कामे 
7 श्री क्षेत्र खोपरनाथ मंदिर चनई, 
ता. अंबाजोगाई येथील विकास 
कामे (माती व मुरुमामध्ये 
खोदकाम करणे, बीम कॉलम 
स्लॅब करणे, संडास बाथरुम 
बांधकाम करणे, पाण्याची सोय ae ae 
करणे, सिमेंट रस्ता, पेव्हर कार्यकारी 
ब्लॉक करणे, वीट बांधकाम अभियंता, 
करणे प्लास्टर करणे व रंग सार्वजनिक 
काम करणे इत्यादी काम) बांधकाम विभाग, 
२ श्री क्षेत्र एकमुखी दत्तमंदिर अंबाजोगाई. 
देवस्थान माकेगांव, ता. 
अंबाजोगाई येथील विकास 
५०.०० २५.०० 


पृष्ठ ३८ पैकी २४ 


शासन निर्णय क्रमांकः टिडीसी २०२३/०३/प्र.क्र.५३/पर्यटन 


बांधकाम करणे, पाण्याची सोय 
करणे, सिमेंट रस्ता, पेव्हर 
Sh करणे, वीट बांधकाम 
करणे प्लास्टर करणे व रंग 
काम करणे इत्यादी काम) 


श्री क्षेत्र देवी मंदिर देवळा, ता. 
अंबाजोगाई येथीळ विकास 
कामे. (माती व मुरुमामध्ये 
खोदकाम करणे, बीम कॉलम 
स्लॅब करणे, संडास बाथरुम 
बांधकाम करणे, पाण्याची सोय 
करणे, सिमेंट रस्ता, पेव्हर 
ब्लॉक करणे, वीट बांधकाम 
करणे प्लास्टर करणे व रंग 
काम करणे इत्यादी काम) 


५०.०० 


२५.०० 


श्री क्षेत्र दहीफळ वडमाऊली 
दहीफळ, (वड) ता. केज येथील 
विकास कामे (माती व 
मुरुमामध्ये खोदकाम करणे, 
बीम कॉलम स्लॅब करणे, 
संडास बाथरुम बांधकाम करणे, 
पाण्याची सोय करणे, सिमेंट 
रस्ता, पेव्हर ब्लॉक करणे, वीट 
बांधकाम करणे प्लास्टर करणे 
व रंग काम करणे इत्यादी काम) 


५०.०० 


२५.०० 


श्री क्षेत्र राम मंदिर 
युसुफवडगांव, ता. केज येथील 
विकास कामे (माती व 
मुरुमामध्ये खोदकाम करणे, 
बीम कॉलम स्लॅब करणे, 
संडास बाथरुम बांधकाम करणे, 
पाण्याची सोय करणे, सिमेंट 
रस्ता, पेव्हर ब्लॉक करणे, वीट 
बांधकाम करणे प्लास्टर करणे 
व रंग काम करणे इत्यादी काम) 


५०.०० 


२५.०० 


श्री क्षेत्र वाघेश्वर मंदिर 
वाघेबाभुळगांव, ता. केज येथील 
विकास कामे(माती व मुरुमामध्ये 
खोदकाम करणे, बीम कॉलम 
स्लॅब करणे, संडास बाथरुम 
बांधकाम करणे, पाण्याची सोय 
करणे, सिमेंट रस्ता, पेव्हर 


५०.०० 


२५.०० 


पृष्ठ ३८ पैकी २५ 


शासन निर्णय क्रमांकः टिडीसी २०२३/०३/प्र.क्र.५३/पर्यटन 


ब्लॉक करणे, वीट बांधकाम 
करणे प्लास्टर करणे व रंग 
काम करणे इत्यादी काम) 


श्री क्षेत्र नागेशपुरी मठ संस्थान 
वरपगांव, ता. केज येथील 
विकास कामे (माती व 
मुरुमामध्ये खोदकाम करणे, 
बीम कॉलम स्लॅब करणे, 
संडास बाथरुम बांधकाम करणे, 
पाण्याची सोय करणे, सिमेंट 
रस्ता, पेव्हर ब्लॉक करणे, वीट 
बांधकाम करणे प्लास्टर करणे 
व रंग काम करणे इत्यादी काम) 


५०.०० 


२५.०० 


श्री क्षेत्र धनेगांव मेसाई मंदिर 
धनेगांव , ता. केज येथील 
विकास कामे (माती व 
मुरुमामध्ये खोदकाम करणे, 
बीम कॉलम स्लॅब करणे, 
संडास बाथरुम बांधकाम करणे, 
पाण्याची सोय करणे, सिमेंट 
रस्ता, पेव्हर ब्लॉक करणे, वीट 
बांधकाम करणे प्लास्टर करणे 
व रंग काम करणे इत्यादी काम) 


५०.०० 


२५.०० 


श्री क्षेत्र राम मंदिर आवरगांव, 
ता. केज येथील विकास कामे 
(माती व मुरुमामध्ये खोदकाम 
करणे, बीम कॉलम स्लॅब 
करणे, संडास बाथरुम बांधकाम 
करणे, पाण्याची सोय करणे, 
सिमेंट रस्ता, पेव्हर ब्लॉक 
करणे, वीट बांधकाम करणे 
प्लास्टर करणे व रंग काम 
करणे इत्यादी काम) 


५०.०० 


२५.०० 


7 


श्री क्षेत्र संत नामदेव महाराज 
मंदिर चिंचोळीमाळी, ता. केज 
येथील विकास कामे (माती व 
मुरुमामध्ये खोदकाम करणे, 
बीम कॉलम स्लॅब करणे, 
संडास बाथरुम बांधकाम करणे, 
पाण्याची सोय करणे, सिमेंट 
रस्ता, पेव्हर ब्लॉक करणे, वीट 


५०.०० 


२५.०० 


पृष्ठ ३८ पैकी २६ 


शासन निर्णय क्रमांकः टिडीसी २०२३/०३/प्र.क्र.५३/पर्यटन 


बांधकाम करणे प्लास्टर करणे 
व रंग काम करणे इत्यादी काम) 


एकूण 


५००.०० 


२५०.०० 


३८) परभणी 


मौजे राणीसावरगाव येथे रेणुका 
माता मंदिरास जाण्यास पोहोच 
रस्त्याचे बांधकाम करणे, जि. 
परभणी 


५००.०० 


२५०.०० 


कार्यकारी 
अभियंता, 
सार्वजनिक 
बांधकाम विभाग, 
परभणी 


३९) परभणी 


परभणी जिल्ह्यातील विकास 
कामे 


संत मोतिराम महाराज 
संस्थान, मौजे फळा, ता. 
पालम, जि.परभणी येथील 
विकास कामे (सिमेंट रस्ता व 
सी.सी.नाली बांधकाम, पेव्हर 
ब्लॉक बसविणे, कमान 
बांधकाम व सुशोभिकरण करणे 
) 


900,00 


५०.०० 


मौजे ताडकळस, ता. पुर्णा येथे 
गजानन महाराज मंदिर पर्यटन 
विकास कामे (सी.सी. रोड व 
पेव्हर ब्लॉकचे काम करणे, 
कमान बांधकाम करणे, सी.सी. 
नाली बांधकाम करणे) 


900,00 


५०.०० 


मौ. सिंगणापूर, ता. जि. परभणी 
येथे रोकडोबा मदिर विकास 
कामे (सुशोभिकरण करणे, 
aie आकाराचे सभागृह 
बांधणे, सी-सी रोड व नाली, 
पेव्हर ब्लॉक बसविणे) 


१००.४० 


५०.२० 


खाजेबाबा देवस्थान, करडगांव, 
ता. जि. परभणी येथील पर्यटन 
विकास कामे, "सी.सी. रस्ता 
बांधकाम करणे, सी.सी. नाली 
बांधकाम करणे, पेव्हर ब्लॉक 
बसविणे, संरक्षण भिंत, 


900,00 


५०.०० 


कार्यकारी 
अभियंता, 
(बांधकाम), जि.प. 
परभणी 


पृष्ठ ३८ पैकी २७ 


शासन निर्णय क्रमांकः टिडीसी २०२३/०३/प्र.क्र.५३/पर्यटन 


सुझोभिकरण करणे व बेंचेस 
बसविणे, 


Mandir At. Village Chitoda 


एकूण ४००.४० २००.२० 
४०) जालना | श्री खडकेश्वर कर्दळी संस्थान / 
(१) महादेव मंदिर संस्थान जवखेडा 
बु. / खु. ता. भोकरदन, जि. 
जालना. 
पेव्हर ब्लॉक बसविणे ५०.०० २५.०० 
२ घाट बांधकाम करणे २५०.०० १२५.०० 

४० (२) नळदमयंती मंदिर संस्थान,, 
नळीविहीरा, ता. जाफ्राबाद, कार्यकारी 
जि. जालना. अभियंता, 

a सांस्कृतिक सभागृह बांधकाम सार्वजनिक 
५०.०० २५.०० बांधकाम विभाग 
करणे बांधकाम विभाग, 
२ पेव्हर ब्लाक बसविणे ५०.०० २५.०० जालना 

४० (३) श्री दत्त संस्थान मंदिर, 
खापरखेडा, ता. जाफ्राबाद, 
जि. जालना. 

Lf सांस्कृतिक सभागृह बांधकाम 
५०.०० २५.०० 
करणे. 

४० (४) श्री बालाजी संस्थान धावडा, 
ता. भोकरदन येथे सिमेंट रोड ५०.०० २५.०० 
बांधकाम करणे. 

एकूण ५००.०० २५०.०० 
४१) जालना | बदनापुर तालुक्यातील रेणुका ae 
महादेव मंदिर ते समृध्दी कार्यकारी 
(१) देवी महादेव मंदिर ते समृध्दी क अ 
पुलाखाळुन : 
महामार्ग छु जिळ ate 
त कक ४००.०० 200,00] सार्वजनिक 
दु जवळ प्रजिमा ८ ला aa 
नावा आत वता बांधकाम वि 
जोडणारा रस्ता बांधकाम कन 
ae .१, 
, 

४१(२)  । चितोडा, ता. बदनापूर, कार्यकारी 
जि.जालना येथील विकास अभियंता, 
कामे सार्वजनिक 

शि Land Levelling in the बांधकाम विभाग 
premises of Mahadev क्र.१,जालना 
१०.०० ५.०० 


पृष्ठ ३८ पैकी २८ 


शासन निर्णय क्रमांकः टिडीसी २०२३/०३/प्र.क्र.५३/पर्यटन 


२ Construction of Sanskrutik 
Rangmanch in Mahadev नाल 85 
Mandir premises, at Village 
Chitoda 

3 Construction of road from 
Mahadev Mandir to 
Keligavhan road (ch-0/oo १०.०० ५.०० 
to 0७७८०) at Village 
Chitoda 

° Construction of compound 


wall to premises’ of 
१०.०० ५.०० 
Mahadev Mandir at Village 
Chitoda 


षु Construction of cement 


concrete road at Village 40,00 ५.०० 
Chitoda 
& Providing and fixing paving 


block in premises of Bhakt १०.०० ५.०० 
niwas at Village Chitoda 


9 Construction of road from 
Hiwra road to Mahadev १०.०० ५.०० 
Mandir at Village Chitoda 

८ Ghat Cutting on Keligavhan 


to Mahadev Mandir road at १०.०० ५.०० 
Village Chitoda 
8 Construction of Protection 


wall near Mahadev Mandir १०.०० ५.०० 
at Village Chitoda 

शि Construction of road from 
Mahadev Mandir to 
Keligavhan road (ch-0/(920 
to 9/400) at Village Chitoda 


१०.०० ५.०० 


एकूण 900,00 ५०.०० 


४२ जालना । जालना जिल्ह्यातील विकास 
कामे 


शि एकलहरा येथीळ एकलहरा ला 
देवी मंदिर सुशोभिकरण करणे ९.९९ 
भाग-१ १९०.८० 
२ एकलहरा येथील एकलहरा देवी 
मंदिर सुशोभिकरण करणे भाग-२ 


अभियंता, 
सार्वजनिक 
९.९९ बांधकाम विभाग 


पृष्ठ ३८ पैकी २९ 


शासन निर्णय क्रमांकः टिडीसी २०२३/०३/प्र.क्र.५३/पर्यटन 


३ एकलहरा येथीळ एकलहरा ,औरंगाबाद. 
देवी मंदिर सुशोभिकरण करणे ९.९९ 
भाग -३ 

४ एकलहरा येथीळ एकलहरा 
देवी मंदिर सुशोभिकरण करणे ९.९९ 
भाग - 8 

षु USE येथील एकलहरा 
देवी मंदिर सुशोभिकरण करणे ०.९९ 
भाग-५ 

g कचनेर येथील धारेऱूवर मंदिर 
सुशोभिकरण करणे (पेव्हर ०.९९ 
ब्लॉक बसविणे) भाग- १ 

9 कचनेर येथील धारेऱूवर मंदिर 
सुशोभिकरण करणे (पेव्हर 8.88 
ब्लॉक बसविणे) AMT - 2 

८ कचनेर येथील धारेऱूवर मंदिर 
सुशोभिकरण करणे (पेव्हर ९.९९ 
ब्लॉक बसविणे) भाग - 3 

९ कचनेर येथील धारेऱूवर मंदिर 
सुशोभिकरण करणे (पेव्हर 8.88 
ब्लॉक बसविणे) भाग -४ 
णि कचनेर येथील धारेऱूवर मंदिर 
सुशोभिकरण करणे (पेव्हर ९.९९ 
ब्लॉक बसविणे) भाग -५ 
शि कचनेर येथील धारेऱूवर मंदिर 
सुशोभिकरण करणे (सिमेट 8.88 
रस्ता भाग- 9) 

१२ कचनेर येथील धारेऱूवर मंदिर 
सुशोभिकरण करणे (सिंमेट ९.९९ 
रस्ता भाग- २) 

१३ कचनेर येथील धारेऱूवर मंदिर 
सुशोभिकरण करणे (सिमेट ९.९९ 
रस्ता भाग -३) 

१४ कचनेर येथील धारेऱूवर मंदिर 
सुशोभिकरण करणे (दक्षिण ९.९९ 
बाजु 

१५ कचनेर येथील IRA मंदिर 
सुशोभिकरण करणे सिमेट ९.९९ 
रस्ता (उत्तर बाजू) 

१६ पिप्रीराजा येथील स्वामी ब्रम्हानंद 
मंदिर सुशोभिकरण करणे (पूर्व ९.९९ 
बाजू) 


पृष्ठ ३८ पैकी ३० 


शासन निर्णय क्रमांकः टिडीसी २०२३/०३/प्र.क्र.५३/पर्यटन 


१७ 


पिप्रीराजा येथील स्वामी 
ब्रम्हानंद मंदिर सुशोभिकरण 
करणे (पश्चिम बाजू) 


१८ 


Re येथीळ स्वामी 
ब्रम्हानंद मंदिर सुशोभिकरण 
करणे (दक्षिण बाजू) 


१९ 


पिप्रीराजा येथील स्वामी 
ब्रम्हानंद मंदिर सुशोभिकरण 
करणे (उत्तर बाजू) 


२० 


पिप्रीराजा येथील स्वामी 
ब्रम्हानंद मंदिर सुशोभिकरण 
करणे (समोरील बाजू) 


२१ 


रांजनगांव खुरी येथील 
शाहसिकदर बाबा दर्जा 
सुशोभिकरण करणे (पेव्हर 
ब्लॉक बसविणे) 


२२ 


रांजनगांव खुरी येथील 
शाहसिकदर बाबा दर्गा 
सुशोभिकरण करणे (पेव्हर 
ब्लॉक बसविणे) भाग 8 २ 


२२ 


रांजनगांव खुरी येथील 
शाहसिकदर बाबा दर्गा 
सुशोभिकरण करणे (सिमेट 
रस्ता भाग- १) 


२४ 


रांजनगांव खुरी येथील 
शाहसिकदर बाबा दर्गा 
सुशोभिकरण करणे (सिमेट 
रस्ता भाग- २) 


RY 


रांजनगांव खुरी येथील 
शाहसिकदर बाबा दर्गा 
सुशोभिकरण करणे (सिमेट 
रस्ता भाग-३) 


२६ 


कडेठाण बु. येथे लक्ष्मीमाता 
मंदिर सुशोभिकरण करणे भाग- 
१ 


२७ 


कडेठाण बु. येथे लक्ष्मीमाता 
मंदिर सुशोभिकरण करणे भाग- 
२ 


२८ 


कडेठाण बु. येथे लक्ष्मीमाता 
मंदिर सुशोभिकरण करणे भाग- 
3 


पृष्ठ ३८ पैकी ३१ 


शासन निर्णय क्रमांकः टिडीसी २०२३/०३/प्र.क्र.५३/पर्यटन 


२९ 


कडेठाण बु. येथे लक्ष्मीमाता 
मंदिर सुशोभिकरण करणे 
(सत्संग हॉल दरवाजा खिडकी 
दूरूस्ती करणे) 


30 


कडेठाण बु. येथे लक्ष्मीमाता 
मंदिर सुशोभिकरण करणे 
(प्लास्टरिंग व कलरिंग करणे) 


349 


वडवाळी येथील बाळाजी मंदिर 
परिसर सुशोभिकरण करणे 
(सिमेट रस्ता भाग-१) 


३२ 


वडवाळी येथील बाळाजी मंदिर 
परिसर सुशोभिकरण करणे 
(सिंमेट रस्ता भाग - 2) 


२३ 


वडवाळी येथील बाळाजी मंदिर 
परिसर सुशोभिकरण करणे 
(सिंमेट रस्ता भाग-३) 


२४ 


वडवाळी येथील बाळाजी मंदिर 
परिसर सुशोभिकरण करणे 
(फरशी बसविणे) 


३५ 


वडवाळी येथील बालाजी मंदिर 
परिसर सुशोभिकरण करणे 
(मंदिर परिसरात पेव्हर ain 
बसविणे) 


३६ 


सायगांव येथील म्हसोबा मंदिर 
परिसर सुशोभिकरण करणे 
(पत्र्याचे होड बसविणे भाग - 9) 


३७ 


सायगांव येथील म्हसोबा मंदिर 
परिसर सुशोभिकरण करणे 
(पत्र्याचे होड बसविणे भाग - 2) 


3¢ 


सायगांव येथील म्हसोबा मंदिर 
परिसर सुशोभिकरण करणे 
(सिमेट रस्ता भाग -१ 


२९ 


सायगांव येथील म्हसोबा मंदिर 
परिसर सुशोभिकरण करणे 
(सिंमेट रस्ता भाग - 2) 


सायगांव येथील म्हसोबा मंदिर 
परिसर सुशोभिकरण करणे 
(पेव्हर ब्लॉक बसविणे) 


एकूण 


३८१.६० 


१९०.८० 


४३) हिंगोली 


महादेव मंदिर परिसर, डिग्रस 


पृष्ठ ३८ पैकी ३२ 


शासन निर्णय क्रमांकः टिडीसी २०२३/०३/प्र.क्र.५३/पर्यटन 


क-हाळे ता जि. हिगोली येथील 
विकास कामे. 


सभागृह बांधकाम करणे 


900,00 


५०.०० 


सी.सी. रस्ता 


900,00 


५०.०० 


अमृतेश्वर देवस्थान परिसर 
उमरा, ता. जि. हिंगोली येथे 
सभामंडप बांधकाम करणे व 
रस्ता सिमेंट काँक्रीटीकरण 
करणे. 


900,00 


५०.०० 


कानिफनाथ गड परिसर मो. 
खैरी घुमट, ता. सेनगाव, जि. 
हिंगोली, येथे सांस्कृतिक 
सभागृह, स्वच्छता गृह 
बांधकाम, पेव्हर ब्लॉक, गडाची 
डागडुजी करणे इत्यादी. 


१६०.०० 


८०.०० 


हनुमान मंदिर परिसर, मौ 
पळशी येथे सभागृह बांधकाम 
करणे, ता .सेनगाव, जि. 
हिंगोली. 


९४०.०० 


२०.०० 


कार्यकारी 
अभियंता, 
सार्वजनिक 
बांधकाम विभाग, 
हिंगोली 


एकूण 


५००.०० 


२५०.०० 


४४) हिंगोली 


हिंगोली जिल्ह्यातील विकास 
कामे. 


श्री सटवाई देवी संस्थान, 
नांदुरा देवी, ता. हिंगोली येथे 
सभामंडप बांधकाम करणे 


५५.७५ 


श्री सटवाई देवी संस्थान, 
नांदुरा देवी, ता. हिंगोली येथे 
भक्‍त निवास बांधकाम करणे 


६५.०० 


श्री सटवाई देवी संस्थान, 
नांदुरा देवी, ता. हिंगोली जि. 
हिंगोली येथे मंदिर परिसरात 
पेव्हर ब्लॉक बसविणे 


६४.७५ 


श्री सटवाई देवी संस्थान, 
नांदुरा देवी, ता. हिंगोली येथे 
कंपाऊड वॉल बांधकाम करणे 


२६.०० 


श्री सटवाई देवी संस्थान, 
नांदुरा देवी, ता. हिंगोली येथे 
मंदिर परिसरात विद्युत पथदिवे 
(हायमास्ट) बसविणे 


२०.०० 


१२३.८१ 


कार्यकारी 
अभियंता, जि.प. 
(बांधकाम) विभाग, 
हिंगोली 


पृष्ठ ३८ पैकी ३३ 


शासन निर्णय क्रमांकः टिडीसी २०२३/०३/प्र.क्र.५३/पर्यटन 


श्री सटवाई देवी संस्थान, 
नांदुरा देवी, ता. हिंगोली येथे 
पाणी पुरवठा व्यवस्था करणे 


१६.१२ 


एकुण 


२४७.६२ 


१२३.८१ 


४५) नांदेड 


ता. जि. नांदेड येथील विकास 
कामे. 


नाळेश्वर, श्री कृष्ण मंदिराच्या 
परिसरात सभागृहाचे बांधकाम 
करणे, ता. जि. नांदेड. 


५०.०० 


२५.०० 


सोमेश्वर, महादेव मंदिर 
परिसरात नदी घाटाचे बांधकाम 
करणे, ता. जि. नांदेड. 


१५०.०० 


(9५.०० 


धानोरा, मालकुदेवी मंदिराच्या 
परीसरात सभागृहाचे बांधकाम 
करणे, ता. जि. नांदेड. 


५०.०० 


२५.०० 


खुरगांव, नागेश्वर मंदिराच्या 
परीसरात सभागृहाचे बांधकाम 
करणे, ता. जि. नांदेड. 


७५.०० 


३७.५० 


निळा शिवमंदिर (पाताळेश्वर ) 
मंदिराच्या परिसरात सभागृहाचे 
बांधकाम करणे, ता. जि. 
नांदेड. 


७५.०० 


३७.५० 


सामेश्वर महादेव मंदिराचे 
सुशोभिकरण करणे, पोचमार्ग व 
रिटेनिंग वॉलचे बांधकाम करणे. 


900,00 


५०.०० 


कार्यकारी 
अभियंता, 
सार्वजनिक 
बांधकाम विभाग, 
नांदेड 


एकुण 


५००.०० 


२५०.०० 


४६) नांदेड 


नांदेड जिल्ह्यातील विकास 
कामे 


श्री सिध्देश्वर मंदिर, नागठाना 
(बु), ता. उमरी, जि. नांदेड येथे 
परिसर सुझोभिकरण करणे / 
सभामंडप बांधकाम करणे, सी. 
सी. रस्ता नाली बांधकाम 
करणे, सरंक्षण भिंत बांधकाम 
करणे व प्रवेशव्दार व परिसर 
सुशोभिकरण करणे. 


340,00 


494.00 


कार्यकारी 
अभियंता, 
सार्वजनिक 
बांधकाम विभाग, 
भोकर 


मौ. गंगनबीड, ता. नायगांव 
(a), जि. नांदेड येथील 
महादेव मंदिर परिसरात 


१००,०० 


५०.०० 


कार्यकारी 
अभियंता, 
सार्वजनिक 


पृष्ठ ३८ पैकी ३४ 


शासन निर्णय क्रमांकः टिडीसी २०२३/०३/प्र.क्र.५३/पर्यटन 


संरक्षण भिंतीचे व पोच मार्गाचे बांधकाम विभाग, 
बांधकाम करणे देगलूर 
3 श्री क्षेत्र कोलंबी, ता. नांयगांव 
जि. नांदेड येथे सभामंडप ५०.०० २५.०० 
बांधकाम करणे 
एकूण ५००.०० २५०.०० 
४७) नांदेड । कंधार येथील मौर्यकालीन कार्यकारी 
प्राचीन भुईकोट किल्ल्यास अभियंता, 
पोचमार्ग व स्वच्छता FE] ५००.००|, २५०.००| सार्वजनिक 
बांधकाम करणे, ता. कंधार, बांधकाम विभाग, 
जि. नांदेड नांदेड 
४८) नांदेड । वीरभद्र मंदिर परिसरात भक्‍त कार्यकारी 
निवास, सभामंडप स्वच्छता गृह अभियंता, 
व इतर विकास कामे करणे ता. ५००.०० २५०.०० | सार्वजनिक 
मुखेड, जि. नांदेड बांधकाम विभाग, 
देगलूर 
४९) नांदेड । नांदेड जिल्ह्यातील पर्यटन 
स्थळांची विकास कामे 
शि बोरी (बु.),ता. कंधार, जि.नांदेड कार्यकारी 
येथील महादेव मंदीर अभियंता, 
परीसराचा विकास करणे. २००.०० १००.०० सार्वजनिक 
बांधकाम विभाग, 
नांदेड 
२ पाटोदा (बु), ता. धर्माबाद, कार्यकारी 
जि.नांदेड येथील हनुमान मंदीर अभियंता, 
परिसराचा विकास करणे. ५०.०० २५.०० सार्वजनिक 
बांधकाम विभाग, 
भोकर 
३ उमरज, ता. कंधार, जि.नांदेड कार्यकारी 
येथील नामदेव महाराज अभियंता, 
संस्थान परीसराचा विकास ७५.०० ३७.५० | सार्वजनिक 
करणे. बांधकाम विभाग, 
नांदेड 
४ बेटमोगरा ता. मुखेड, जि. कार्यकारी 
नांदेड येथील शिवलिंग अभियंता, 
बादशहा मंदीर परीसराचा २५.०० १२.५० सार्वजनिक 
विकास करणे. बांधकाम विभाग, 
देगलूर 


पृष्ठ ३८ पैकी ३५ 


शासन निर्णय क्रमांकः टिडीसी २०२३/०३/प्र.क्र.५३/पर्यटन 


षु कोलंबी, ता. नायगांव, 
जि.नांदेड येथील श्री दत्त 
व ५०.०० २५.०० 
संस्थान परीसराचा विकास 
करणे. 
६ नागबर्डी, ता. कंधार, जि.नांदेड 
येथील नागोबा देवस्थान ५०.०० २५.०० कार्यकारी 
परीसराचा विकास करणे. अभियंता, 
७ श्री. साईबाबा संस्थान सार्वजनिक 
साईनगर, धनगरवाडी, बांधकाम विभाग, 
दिड . भिंत ५०.०० २५.०० नांदेड 
ता.जि.नांदेड येथे संरक्षण भिंत नांदेड 
व परीसराचा विकास करणे. 
एकूण ५००.०० २५०.०० 
4o) मौजे तेर, ता. जि. उस्मानाबाद कार्यकारी 
उस्मानाबाद | येथील पर्यटक निवासाचे (भक्त अभियंता, 
निवास) अर्धवट काम पुर्ण २१५.९४ १०७.९७ सार्वजनिक 
करणे. बांधकाम विभाग, 
उस्मानाबाद 
एकूण सर्व जिल्हास्तर | २१६३०.५१ | १०८१५.१९ 
२. अटीव शार्ती :- 

१) उपरोक्त कामे दर्जेदार स्वरुपाची व्हावीत, याकरीता स्थापत्य विशारदांची (Theme 
Based Architect) नेमणूक करुन प्रत्यक्ष कामे नामांकित कंत्राटदारांच्या माध्यमातून 
करण्यात यावीत व त्या कामांचे योग्य संनियंत्रण आणि गुणनियंत्रण करण्यात यावे. 

२) वितरीत केलेल्या निधीतून खर्च करताना वित्तीय नियमांचे आणि विविध नियमांतर्गत 
नेमून दिलेल्या कार्यपध्दतीचे पालन करण्यात यावे. 

३) कोणत्याही परिस्थितीत मंजूर अनुदानापेक्षा जास्त खर्च होणार नाही याची दक्षता 
घेण्यात यावी. मंजूर अनुदानापेक्षा जादा खर्च झाल्यास त्याची जबाबदारी संबंधित 
जिल्हाधिकारी यांची राहील व जादा खर्चा प्रित्यर्थ जादा अनुदान उपलब्ध करुन दिले 
जाणार नाही. 

४) मंजूर तरतुदीतून करावयाचा खर्च ३१ मार्च, २०२३ पर्यंत करण्यात यावा व मंजूर कामे 


S 


तात्काळ पूर्ण करावीत. 
पर्यटन विभागाने उपलब्ध करुन दिलेल्या निधीतून केलेल्या कामाच्या ठिकाणी सदर 
कामे पर्यटन विभागाने प्रादेशिक पर्यटन विकास योजनेअंतर्गत उपलब्ध करुन 
दिलेल्या निधीमधून केली असल्याबाबतचे फलक लावण्यात यावेत. 
ज्या संदर्भात निधी उपलब्ध करुन देण्यात येत आहे त्या प्रत्येक योजनेच्या संदर्भात 
वित्तीय अधिकाराच्या प्रत्यावर्तनानुसार सक्षम प्रशासकीय व वित्तीय मान्यता घेणे 
आवड्यक आहे. 
अशा प्रत्येक योजनेबाबत करावयाच्या बांधकामासंदर्भात अथवा खरेदीबाबत किंवा 
सेवा पुरवठा कराराबाबत वित्तीय नियमांप्रमाणे आवश्यक ती कार्यपध्दती पाळणे 
आवश्यक आहे. या संदर्भात शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्रमांक-संकीर्ण- 
१००२/प्र.क्र.१५/कोषा-प्र ५, दि. ६ फेब्रुवारी, २००२ च्या सूचनांचे काटेकोरपणे पालन 
पृष्ठ ३८ पैकी ३६ 


शासन निर्णय क्रमांकः टिडीसी २०२३/०३/प्र.क्र.५३/पर्यटन 


होईल याची खबरदारी संबंधित अंमलबजावणी यंत्रणेने घ्यावी. तसेच शासन निर्णय 
वित्त विभाग  क्र.बीजीटी-१०.००/प्र.क्र.५६/२०००/वित्तीय सुधारणा, 
दिनांक १०.९.२००१ मधील उपाययोजनांची अंमलबजावणी तंतोतंतपणे करण्यात 
यावी. 

८) तांत्रिक मान्यता विहित स्तरावर घेण्यात यावी. 

९) रस्त्यांच्या प्रस्तावित कामांच्या प्रकरणांमध्ये सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या 
नियमावलीचे पालन करणे बंधनकारक राहील. 

१०) योजनेत्तर स्वरुपाच्या कामासाठी (देखभाल/दुरुस्ती इ.) सदरची तरतूद उपयोगात 
आणली जाणार नाही याची दक्षता घ्यावी. 

११) सदर कामांपैकी जी कामे तीर्थक्षेत्राचा विकासासाठी प्रस्तावित करुन 
देवस्थान/संस्थेच्या जागेवर करण्यात येणार आहेत BAM कामांसंदर्भात सदर 
देवस्थान/संस्थेकडून ना-हरकत प्रमाणपत्र प्राप्त करुन घेणे बंधनकारक राहील. 
तसेच अशा कामाच्या पूर्णत्वानंतर त्या संदर्भातील देखभाल/दुरुस्ती, संबंधित संस्थेने 
करण्यासंदर्भात संबंधित जिल्हाधिका-यांनी संबंधित देवस्थान / संस्थेबरोबर 
करारनामा करणे बंधनकारक राहील. अशा प्रकारच्या देखभाल दुरुस्तीकरीता 
शासनाकडून यापुढे कोणत्याही प्रकारचा निधी उपलब्ध करुन दिला जाणार नाही, 
याची नोंद घेण्यात यावी व तज्ञी अट करारात अंतर्भूत करण्यात यावी. तसेच या 
कामामुळे निर्माण होणाऱ्या सर्व सुविधा तसेच पर्यटन स्थळ सर्व नागरीकांसाठी खुले 
राहील, अशी अट करारात समाविष्ट करण्यात यावी. 

सदर निधीतून करावयाच्या कामांची भौतिक प्रगती तसेच निधीतून होणा-या खर्चाची 

मासिक विवरणपत्रे दर महिन्याच्या १० तारखेपर्यंत शासनास व पर्यटन 

संचालनालयास न चुकता सादर करावीत. तसेच काम पूर्ण झाल्यानंतर पूर्णत्वाचा 
दाखला आणि निधीबाबतचे उपयोगिता प्रमाणपत्र न चुकता शासनास व पर्यटन 
संचालनालयास सादर करण्यात यावे. 

१३) संबंधित जिल्हाधिकारी यांनी काम कोणत्याही अन्य योजनेतून / निधीतून पुर्ण 
करण्यात आले नाही याची खात्री करुनच निधीचे वितरण करावे. मंजूर असलेले काम 
कोणत्याही अन्य योजनेतून / निधीतून पुर्ण करण्यात आले असल्यास संबंधित कामास 
वितरित केलेला निधी शासनास परत करण्यात यावा व झालेल्या अनियमिततेबद्दल 
संबंधितांवर उचित कारवाई करण्यात यावी. 

१४) उर्वरित निधीची मागणी करताना उपयोगिता प्रमाणपत्र व कामाची गुणनियंत्रण 
यंत्रणेद्वारे प्रत्यक्ष तपासणी करुन कामाच्या गुणवत्तेबाबत व कामाच्या 
सद्यस्थितीबाबतचा प्रमाणित अहवाल (छायाचित्रांसह) शासनास सादर करण्यात 
यावा. 

१५) सदर काम पूर्ण झाल्यानंतर सदर कामाच्या देखभालाची तसेच इतर अनुषंगिक 
कामांची जबाबदारी कार्यान्वयीन यंत्रणा व संबंधित संस्था यांची राहील. 

१६) काम पूर्ण झाल्यानंतर सदर पर्यटक सुविधा तात्काळ उपयोगात आणण्याच्या दृष्टीने 
काम सुरु असतानाच पूर्व नियोजन करावे. 


१२ 


~— 


३. वर नमूद करण्यात आलेला खर्च हा सन 2022-23 या वर्षाच्या अर्थसंकल्पीय 
तरतूदीमधून मुख्यलेखाशीर्ष "मागणी क्रमांक झेडडी-४, ३४५२-पर्यटन, पर्यटनासाठी पायाभूत 
सुविधा, १०१ पर्यटन केंद्रे (०२) पंचवार्षिक योजनांतर्गत योजना - राज्य योजनांतर्गत योजना, (०२) 
(१८) पर्यटन विकासासाठी विविध ठिकाणांसाठी मूलभूत सुविधांकरीता अनुदाने (३४५२ १९५८) 


पृष्ठ ३८ पैकी ३७ 


शासन निर्णय क्रमांकः टिडीसी २०२३/०३/प्र.क्र.५३/पर्यटन 


३१ सहायक अनुदाने" या लेखाशिर्षाखालील मंजूर तरतुदीमधून भागविण्यात यावा. या प्रकरणी 
मंजूर करण्यात आलेल्या (प्रादेशिक पर्यटन विकास योजनेंतर्गत) सहायक अनुदानाची रक्‍कम 
आहरण करुन संबंधितांना वितरीत करण्याकरीता संबंधित सहायक जिल्हा नियोजन अधिकारी/ 
जिल्हा नियोजन अधिकारी यांना -आहरण व संवितरण अधिकारी. व संबंधित जिल्हाधिकारी 
यांना -नियंत्रण अधिकारी» घोषित करण्यात येत आहे. सदर निर्णयानुसार मंजूर करण्यात 
आलेल्या अनुदानाची रक्‍कम त्यांनी संबंधित जिल्हा कोषागार कार्यालयात देयके सादर करुन 
संबंधितांना वितरीत करण्यात यावी. सदर कार्यवाहीबाबतचा अनुपालन अहवाल पर्यटन 
संचालनालयास व शासनास एक महिन्यात सादर करण्यात यावा. 
४. प्रमाणित करण्यात येते की, वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०२२/ प्र.क्र.४३/ 
अर्थ-३, दि.०४.०४.२०२२ अन्वये देण्यात आलेल्या सूचनेनुसार व अधिकाराच्या मर्यादेत सदर 
शासन निर्णय निर्गमित करण्यात येत असून वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०२२/ 
प्र.क्र..४३/अर्थ-३, दि.०४.०४.२०२२ च्या परिशिष्टामधील तपासणीसूची बाबींची व अटींची पूर्तता 
करण्यात आली आहे. 
कि सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७/५/५/.॥8१॥9॥959॥॥9.0०९.॥ या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२३०३०९१७१९१४२०२३ असा 
आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने, 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=TOURISM AND 
CULTURAL AFFAIRS DEPARTMENT, 


63a337cb443baf4ff2dd6 161 56bccf1f2629f47cc9704eBe85 
2335026505, 


talCode=400032, 
D A N D E KA R jalNumber=BB0449B3A46260C9CACDAD789E301DD18ABAAGD76 
6D244021239745A6F561B29, cn=UJJWALA SANTOSH DANDEKAR 


(उज्ज्वला दांडेकर) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


१. महालेखापाल, महाराष्ट्र - १, (लेखा परीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई 

२. महालेखापाल, महाराष्ट्र - 2, (लेखा परीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), नागपूर 

३. महालेखापाल, (स्थानिक निकाय लेखापरीक्षा व लेख), मुंबई. 

४. संचालक, पर्यटन संचाळनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

५. संबंधित सर्व जिल्हाधिकारी. 

६. संबंधित सर्व जिल्हा नियोजन अधिकारी. 

७. संबंधित सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी. 

८. नियोजन विभाग (कार्यासन-१४११/१४४४), मंत्रालय, मुंबई. 

९. वित्त विभाग (का.व्यय-१५/ अर्थसंकल्प) मंत्रालय, मुंबई. 

१०. अवर सचिव, (अर्थसंकल्प शाखा) पर्यटन व सांस्कृतिक विभाग,मंत्रालय, मुंबई.(यांना 
आदेशात नमूद करण्यात आलेल्या संबंधित नियंत्रक अधिकारी, जिल्हाधिकारी 
कार्यालय यांच्याकडे निधी वितरीत करण्याच्या विनंतीसह) 

११. निवड नस्ती, कार्यासन-पर्यटन. 


पृष्ठ ३८ पैकी ३८ 


